विशेष घटक योजना - अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 
इतर मंत्रालयीन विभागामार्फत अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द प्रवर्गासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध 
योजनांचा निधी या विभागाच्या “भाग-२ खर्चाचे 
तपशिलवार अर्थसंकल्पीय अंदाज (White Book)” मध्ये 
अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी या विभागाच्या अखत्यारित 
नवीन लेखाशिर्षांस मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.५०/अर्थसंकल्प (विघयो) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.विघयो-१०९५/प्र.क्र.१९/का.१४५३, दि.१६.११.१९९५ 
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.विघयो-२०१०/प्र.क्र.२६/विघयो, 
दि.१३.०४.२०१७ 


प्रस्तावना :- 


अनुसूचित जाती उपयोजना तयार करणे व त्याचे संनियंत्रण करणे हे काम स्थायी स्वरुपात 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.११.१९९५ च्या शासन 
निर्णयान्वये सन १९९६-९७ या वित्तीय वर्षापासून सोपविण्यात आले आहे. त्यानुसार अनूसूचित जाती 
उपयोजनेचे नियोजन विषयक सर्व कामकाज, निधी उपलब्ध करुन देणे, निधी अर्थसंकल्पीत करणे, वितरण 
करणे इ. कामे सामाजिक न्याय विभागाकडून हाताळण्यात येते. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाकडून अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजना राबविल्या जातात .अनुसूचित 
जाती योजनेअंतर्गत केंद्र सहाय्यीत/ केंद्र पुरस्कृत/ तसेच राज्यस्तरीय योजनांसाठी योजना राबविणाऱ्या 
प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाला अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील 
घटकासाठी या विभागाकडून त्यांच्या मागणीनुसार व उपलब्ध नियतव्ययानुसार दरवर्षी निधी उपलब्ध करुन 
दिला जातो व त्यानुसार प्रत्येक विभागाकडून योजनेबाबत कार्यवाही करण्यात येते. या विभागाने उपलब्ध 
करुन दिलेला निधी त्या त्या मंत्रालयीन विभागाच्या “भाग-२ खर्चाचे तपशिलवार अर्थसंकल्पीय अंदाज 
(White Book)” या प्रकाशनामध्ये दर्शविण्यात येत होता. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगास दरवर्षी 
अनुसूचित जाती योजनेसाठी खर्च केलेल्या रक्कमेची एकत्रित वार्षिक माहिती विहित वेळेत द्यावी लागते. 
परंतु इतर मंत्रालयीन विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विशोष घटक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती 
योजनेच्या निधीच्या खर्चाबाबत किंवा शिल्लक रकक्‍्कमेबाबत वेळेत माहिती प्राप्त होत नाही. तसेच काही 
प्रशासकीय विभाग अनुसूचित जाती घटकांसाठी उपलब्ध करुन दिलेला सर्व नियतव्यय अर्थसंकल्पीत न 
करता काहीच नियतव्यय अर्थसंकल्पीत करतात. तसेच बर्‍याचदा आवश्यकतेपेक्षा जास्त निधीची मागणी 


करुन निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात येतो व वर्षअखेरीस सदर निधी समर्पित करण्यात येतो. अशाप्रकारे 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.५०/अर्थसंकल्प (विघयो) 

अर्थसंकल्पीत न केलेल्या किंवा अर्थसंकल्पीत करुन खर्च न केलेला निधी त्या त्या विभागाकडून समर्पित 
केला जातो. मात्र सदर निधी या विभागाचे “भाग-२ खर्चाचे तपशिलवार अर्थसंकल्पीय अंदाज (White 
Book)” मध्ये अर्थसंकल्पीत नसल्याने या विभागांच्या योजनांसाठी अथवा अन्य विभागांच्या योजनांसाठी 
मागणी असूनही निधी उपयोगात आणता येत नाही. निती आयोगाच्या/ केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार अनुसूचित जाती उपयोजना अंमलबजावणीकरिता सामाजिक न्याय विभाग “समन्वय विभाग 
(Nodal Department)” असून इतर प्रशासकीय विभागांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
समन्वयाने अनुसूचित जाती उपयोजनेची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. सबब अनुसूचित जाती 
उपयोजनेच्या निधीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या अनुषंगाने, तसेच निधीचे नियंत्रण करताना सुसूत्रतता व सुलभता 
आणण्यासाठी, तसेच तरतूद व खर्चाची रक्‍कम एकत्रितपणे उपलब्ध होण्यासाठी आणि सर्व योजना महसुली 
व भांडवली याप्रमाणे एकाच मागणी क्रमांकाखाली अर्थसंकल्पीत झाल्यास संबंधित योजनांमध्ये निधीचे 
पुनर्विनियोजन करणे शक्‍य होण्यासाठी, आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर fears घटक योजनेतील 
अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील घटकासाठी इतर मंत्रालयीन 
विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठीचा निधी या विभागाच्या “भाग-२ खर्चाचे तपशिलवार 
अर्थसंकल्पीय अंदाज (White Book)” या प्रकाशनामध्ये अर्थसंकल्पीत करुन या योजनांसाठी या विभागाच्या 


अखत्यारित नवीन लेखाशिर्षांस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून इतर मंत्रालयीन विभागांना विशोष घटक 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजनेतील अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील घटकासाठी केंद्र 
सहाय्यीत/ केंद्र पुरस्कृत/ तसेच राज्यस्तरीय योजनांसाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या मागणीनुसार 
व उपलब्ध नियतव्ययानुसार देण्यात येणारा निधी सन २०२०-२१ पासून या विभागाच्या “भाग-२ खर्चाचे 
तपशिलवार अर्थसंकल्पीय अंदाज (White Book)” या प्रकाशनामध्ये अर्थसंकल्पीत करण्यास्तव सदर 
योजनांसाठी या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद केल्यानुसार या विभागाच्या अखत्यारित 
नवीन लेखाशिर्षांस मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून वेळोवेळी प्राप्त निधी वितरणाच्या प्रस्तावास अनुसरुन 
अनुसूचित जाती उपयोजनेतींल संबंधित योजनेतील त्या त्या आर्थिक वर्षातील तरतूदीच्या मर्यादेत निधी 
अर्थसंकल्पीय निधी वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर (बिम्स प्रणालीवर) वितरीत करण्यासाठी या विभाकडून 
प्राप्त प्रस्तावानुसार स्वतंत्ररित्या आदेश निर्गमित करण्यात येतील व निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण 


प्रणाळीवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.५०/अर्थसंकल्प (विघयो) 

३. सन २०२०-२१ पासून पुढील प्रत्येक वित्तीय वर्षात अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या राज्य 
योजनांसाठी तरतूदीबरोबरच “भाग-२ खर्चाचे तपशिलवार अर्थसंकल्पीय अंदाज (White Book)” या 
प्रकाशनामध्ये सामाजिक न्याय विभागाच्या अर्थसंकल्पीय प्रकाहनात महसुली व वभांडवली लेख्याकरीता 
अनुक्रमे मागणी क्र.एन-३ व एन-४ या खाली अर्थसंकल्पीत करुन विधीमंडळासमोर मा. मंत्री (सामाजिक 
न्याय) यांच्याकडून सादर केल्या जातील. इतर मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या 
अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या राज्य योजनांसाठी “भाग-२ खर्चाचे तपशिलवार अर्थसंकल्पीय अंदाज 
(White Book)” या प्रकाऱनामध्ये समाविष्ट रकमेच्या मागण्यांवरील चर्चेमध्ये सहभागी होणे व उत्तर देणेव 
तत्सम विधीमंडळ कार्यनियमावली अंतर्गत इतर कार्यवाही संबंधित योजना राबविणाऱ्या विभागांचे मा. मंत्री 
यांचेकडून करण्यात येईल. सदर योजनांच्या अंमलबजावणी संबंधित विधीमंडळ कामकाज विषयक 
कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयीन विभागाकडूनच करण्यात येईल. 

४. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील घटकासाठी इतर 
मंत्रालयीन विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत लेखापरिक्षणाबाबत मुद्ये/आक्षेप तसेच 
लोकलेखा समितीची साक्ष आदीबाबत उपस्थित झालेल्या मुद्यांबाबतची संपूर्ण कार्यवाही त्या त्या मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभागांनी त्यांचे स्तरावर करावी. 

५. तसेच मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये अनुसूचित जाती 
उपयोजनेकरिता यापुढे नवीन लेखाशिर्ष घ्यावयाचा असल्यास याबाबतची सर्व कार्यवाही या विभागाच्या 
मान्यतेने संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून करण्यात येईल. 

६. सदर शासन निर्णय महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी)-।, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.सं.:ख.वि./चा-1/सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग/यूओआर-१७६ / 
२०१७-२०/१०७१, दि.४.२.२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.३३/२०२०/व्यय-१४, दि.१६.०१.२०२० नुसार प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२००२२६१३४७२४२९२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नांवाने व आदेशानुसार. 
DINGLE DINESH 


RAMCHANDRA | ५०५०५ 
(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.५०/अर्थसंकल्प (विघयो) 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. सर्वमा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधान परिषद 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

७. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा) 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा) 

१०. आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. सर्व सह / उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.५०/अर्थसंकल्प (विघयो), 
दि. २५ फेब्रुवारी, २०२० सोबतचे 


'परिशिष्ट-अ 
महसूल व वन विभाग 
एन-३ 
२४०६, वनीकरण व वन्यजीव 
oma 
७८९-अनुसूचित जातीं उपय 
(०१) अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०१)(०१) संरक्षित वनक्षेत्राती नुस या कुटूंबांना स्वयंपाकाचा गॅस व सोलर कुकर यांचे वितरण 
(२४०६/५८०१९) 


(०१९)(०२) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०६/५८१९) 


(०१)(०३) राष्ट्रीय बनरोपण कार्यक्रम (४०टक्के राज्य हिस्सा) (२४०६५१५८२८) 


(०१)(०४) राष्ट्रीय बांबू अभियान (केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०६१८३७) 


(०१)(०६) राष्ट्रीय बांबू अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०६५१५९५३) 


२४०६, वनीकरण व वन्यजीव 


०२, पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीव 


७८९-अनुसूचित जातीं उपय 


(0%) अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०१)(०१) वन्यजीव आश्रयस्थानांचा एकात्मिक विकास (केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०६५८५५१५) 


(०९)(०२) वन्यजीव आश्रयस्थानांचा एकात्मिक विकास (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०६५८६४) 


(02)(08) हत्ती प्रकल्प (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०६/८७३) 


(०९)(०४) हत्ती प्रकल्प(राज्य हिस्सा ४० Tah) (२४०६/५८८२) 


(०१)(०५) व्याघ्र प्रकल्प (केंद्र हिस्सा Go टक्‍के) (अनावती खर्च ) (२४०६५ ८९१.) 


(०९) (०६) व्याघ्र प्रकल्प (राज्य हिस्सा ४० टक्‍के) (अनावती खर्च) (२४०६/५९०८) 


(०९)(०७) व्याघ्र प्रकल्प (केंद्र हिस्सा ५० टक्के) (आवती खर्च) (२४०६५९१९१७) 


(०१९) (०८) व्याघ्र प्रकल्प (राज्य हिस्सा ५० टक्के) (आवर्ती खर्च) (RYoRARRE) 


(02)(08) मॅग्रोव्ह आणि ८ फ्स संरक्षण आणि व्यवस्थापन (केंद्र हिस्सा Go टक्के) (२४०६/९३५) 


(०१९)(९०) मँग्रोव्ह आणि ८ FA संरक्षण आणि व्यवस्थापन (राज्य हिस्सा Yo टक्के ) (२४०६५९४४) 


1 महिलावबालविकासविकास [| 


एन-३ 


२२३६, पोषण आहार 


०९पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(02) (०९) एकात्मिक बाल विकास सेवा य (२२३६२२१९१७) 


Poo Ta IT 


एन-३ 


२२०२ - सवेसाधरण शिक्षण 


Poe meme RT 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत योजना 


(०१९)(०९)सर्वे शिक्षा अभियान योजना (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (RVR) 


(०१)(०२) सर्व शिक्षा अभियान योजना ( राज्य हिस्सा woth) (२२०२७३७ ) 


(०९)(०३)समग्र शिक्षा अभियान(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२२०२ 1७४६) 


(०१)(०४)समग्र शिक्षा अभियान(राज्य हिस्सा Yo टक्‍के) (२२०२1७५५) 


(०१)(०५)मध्यान्न १ योजना(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२२०२ 1७६४) 


(०१)(०६) मध्यान्न भोजन योजना(राज्य हिस्सा vo टक्के) (२२०२1७७३) 


२२०२ - सवेसाधरण शिक्षण 


०२, माध्यमिक शिक्षण 


७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०१)(०१) शाळांमध्ये माहिती व संदेशवहन तंत्रज्ञान योजना कार्यान्वित करणे (केंद्र हिस्सा ६०%) (२२०२ 1७८२) 


(०१)(०२) शाळांमध्ये माहिती व संदेशवहन तंत्रज्ञान योजना कार्यान्वित करणे (राज्य हिस्सा ४०%) (२२०२ 1७९९) 


(०१) (०३) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (केंद्र हिस्सा ६०%) (२२०२ 1८०८) 


(०१९) (०४) राष्ट्रोय माध्यमिक शिक्षा अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) (२२०२ 1८१७) 


(०९) (०५) उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण (केंद्र हिस्सा ६०%) (२२०२८२६) 


(02) (०६) उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण (राज्य हिस्सा ४०%) (२२०२1८३५) 


२२०२ - सवेसाधरण शिक्षण 


८०, सर्वसाधारण 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०१९) (०१) शिक्षकांचे प्रशिक्षण (केंद्र हिस्सा ६०%) (२२०२ 1८४४) 


(०१९) (०२) शिक्षकांचे प्रशिक्षण (राज्य हिस्सा ६०%) (२२०२८५३) 


उच्च व तंत्र शिक्षण 


एन-३ 


२२०५, कला व संस्व 
शिश ७९ 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत योजना 


(०१) (०१) थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या साहित्याचे प्रकाशन (२२०५३६२६) 
1 सार्वजनिक MPT 


(02) (02) ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम (वे प्सा GOTH) (RAGE) 


(02) (०२) राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (22GUEY) 


(0%) (०३) राष्ट्रीय आयुष अभियान (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (२२१०८५७४) 


(०१) (ov) राष्ट्रीय आयुष अभियान (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (२२१०९७५५८३) 


(०१) (०५) राष्ट्रीय ग्रामीण य अभियान (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (२२१०७८७५९२) 


(०१) (०६) राष्ट्रीय ग्रामीण य अभियान (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (२२१०७६०९) 


(०९) (०७) राष्ट्रीय नागरी य अभियान (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (२२१०९७६९१८) 


(02) (०८) राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (RAGE) 


(0%) (०९) सुध ट्रीय क्षय TAU कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (२२१०७६३६) 


(०१९) (20) सुध ट्रीय क्षय यंत्रण कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (२२१०७५७६४५) 


(०९) (१९) Welt किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (२२१०७८७६५४) 


(02) (९२) राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (२२१०७५७६६३) 


(०९) (९३) एकात्मिक रोग सवेक्षण कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (२२१०७५७६७२) 


(०९) (१४) एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (२२१०९७६८९१) 


(०९) (१५) राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (२२१००८७६९२) 


(०१९) (९६) राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (२२१०८७०७) 


(०९) (९७) राष्ट्रीय मानसिव य कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (२२१९१०७७१६) 


(08) (१८) राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (२२१०७७२५) 


(02) (१९) राष्ट्रीय वृध्दापकाळ आरोग्य शुश्रुषा कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (२२१०७७३४) 


(0%) (२०) राष्ट्रीय वृध्दापकाळ य शुश्रुषा कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (२२१०७७४३) 


(02) (२९) राष्ट्रोय तंबाखू नियत्रण कार्यक्रम(केद्र हिस्सा ६०टक्के) (२२१०७८७७५२) 


(०१) (२२) राष्ट्रीय तंबाखू नियत्रण कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (२२१०९५७७६९) 


(०१९) (२३) राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग व पक्षघात प्रतिबंधक व नियंत्रण कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(२२१९१०७७७२) 


(०९) (२४) राष्ट्रोय ककरोग, मधुमेह, हृदयरोग व पक्षघात प्रतिबंधक व नियंत्रण कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४०टक्के) 
(२२१०७७८९१९) 


(०९) (२५) राष्ट्रीय कर्णबधिरता प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (AGRE ) 


(०९)( २६) राष्ट्रीय कर्णबधिरता प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (२२१०८८०५) 


(०१) (२७) राष्ट्रीय मोखि य कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (२२१०७८९४) 


(02) (२८) राष्ट्रीय मोखिव य कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (२२१०९७८२३) 


(०९) (२९) सिकल सेल रुग्णास व त्याच्या मदतनीसास मोफत एस.टी. प्रवास (२२१०९७८८३२) 


२२९०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


।०९,नागरीआरोग्यसेवा-विषमचिकित्सा 1313111 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०९) (०१९) जीवनदायी य य शिकदृष्ट्या दुर्बळ घटव कांना वैद्यकीय मदत (२२१९१०७८४९) 


(०९) (०२) राजीव गांधी जीवनदायी यय (२२९०८८५२) 


(02) (०३) महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य = (२२१०९७८६९१) 


(०९)(०४) प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना(२२१०९८८८) 


२९९९, कुटुंबकल्याण 


शिश ° 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(0%) (०१) प्रधानमंत्री मातृवंदना य॒ (राज्य हिस्सा ४०%) (२२१११४७७) 
1 वैद्यकीयशिक्षण 3171 | 


एन-४ 


४२९०,वैद्यकोय सेवा व सावेजनिव य यांवरील भांडवली ख 


।०१,नागरीआरोग्यसेवाविषमचिकित्सा ||| 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०१) (०१)शासकोय वैद्यकोौय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे कर्करोग उपचाराच्या अत्याधुनिक सोयीसुविश 
निर्माण करणे (४२१९१०२७८८) 


पार्वजनिक बांधकाम 


एन-३ 


२२२५, अनुस , अनुस माती इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 


०९, अनुस चे कल्याण 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०९)(०१) इम ॥ रस्त्यांचे परिरक्षण (२२२५॥४८८ ) 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्यो 


एन-३ 


२४३५, इतर कृषिविषयक कार्यक्रम 


६०, इतर 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०१) (०१) छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (२४३५०१९१५१) 


२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्य 


(०७० 1111 ०६ 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(02) (०१) यंत्रमाग घटकांचे कर्जाचे प्रकल्प प्रस्ताव तयार करण्याव र्थसहाय्य (२८५१६६७२) 


(02) (०२) यंत्रमाग घटकांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी Yo टक्के भांडवली अर्थसहाय्य (२८५१६६८९) 


'एन-४ 


४४२५, सहकारावरील भांडवली | 


शिका ° 


१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमातील गुंतवणूका 
पयोजनांतर्गत य॒ 


(०१)अनुसूचित जातीं 


(02) (0%) सहकारी सूत व एयांना भाग भांडवली अंशदान (४४२५२२२३) 


सामान्य प्रशासन 


एन-४ 


४०५९, सावेजनिक बांधकामावरील भांडवली ख 
पर्वसाधारण 


go 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(02) (०९)ाष्ट्रपुरूष /थोर व्यक्‍ती यांची स्मारके व पुतळे यांचे बांधकाम (४०५९३१२५) 


मृद ब जलसंधारण 


'एन-४ 


४४०२, मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली ख 


शि ०६ 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०१)(०१) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन य कात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम केंद्र हिस्सा ६० cae 


(४४०२२८८८) 


(०१)(०२) प्रधानमंत्री कषी सिंचन य कात्मिक पाण क्षेत्र विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम ( राज्य हिस्सा ४० 
टक्के ) (४४०२२८९७) 


(०१)(०३) प्रधानमंत्री कषी सिंचन य कात्मिक पाण क्षेत्र विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम इतर उपक्रम ( व 
हिस्सा Ro टक्के ) (४४०२२९०३) 


(०१)(०४) प्रधानमंत्री कषी सिंचन य कात्मिक पाण क्षेत्र विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम इतर उपक्रम (राज्य 
हिस्सा ४० टक्के ) (४४०२२९१९१२) 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता 


एन-३ 


२२१९५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता 


०९, पाणी पुरवठा 


७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(02) (0%) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ५० टक्के) (२२१५०८८) 


(0%) (०२) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ५०%) (२२१५/५०९७) 


(0%) (०३) अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबीयांना वैयक्तिक नळ जोडणीसाठी सहायक अनुदान (राज्य योजना) 
(२२१९५/ १०३) 


(0%) (०४) पालिका व नगरपरिषंदाच्या नागरी दलित वस्ती पाणीपुरवठा योजनांसाठी सहायक अनुदान 
(२२१५५१९२) 


(0%) (०५) नागरी क्षेत्राती नुसूचित जाती व नवबोध्द कुटूंबांना ख नळ जोडणीसाठी पालिव 


नगरपरिषंदाना सहायक अनुदान (२२१५/५१२१) 


२२१९५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता 


०२, मलप्रणाली व स्वच्छता 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०१)(०१९) स्वच्छ भारत मिशन ( केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२२१५५ १३२) 


(०२) स्वच्छ भारत मिशन ( राज्य हिस्सा ४०टक्के SHH) (२२१५ ALY) 


(०१९)(०३)ग्रामीण ६ पांडपाणी व्यवस्थापनाव MS Tat (२२१५/५१५९) 


नियोजन 


एन-३ 


२०५३, जिल्हा प्रशासन 


शिश ०६ 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०१९) (०१) मानवी विकास निर्देशांकात वाढ (२०५३/५१५३) 


२५०५, ग्रामीण रोजगार 


६०, इतर कार्यक्रम 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(0%) (0%) जवाहर विहोर कार्यक्रम (२५०५०७६) 


(02) (०२) फलोत्पादन कार्यक्रम (२५०५/५०८५) 


(०९) (०३) शेततळी बांधणे (२५०५०९४) 


नगर विकास 


एन-३ 


२२१७, नगर विकास 


८०, 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०१) (०९) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेसाठी महानगरपालिकांना सहायक अनुदान 
(२२१७५१५२९९) 


(०१) (०२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेसाठी नगर परिषदांना सहायक अनुदान 
(२२९१९७५३०५) 


२२३०, कामगार व सेवायो 


०२, सेवायोजन सेव 
७८९ अनुसूचित जातीं उपय 
(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत योजना 
(०९) (0%) सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (२२३०५ You) 
1 ग्राविकास 13111 | 
एन-३ 


२५०९, ग्राम विकासासाठी विशेष कार्यक्रम 


०६, स्वयंरोजगारासाठी कार्यक्रम 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०९) (0%) आजीविका (एमएसआरएलएम) अंतर्गत वित्तीय सहाय्य (वे पसा (६०%) (२५०१५१५०८४) 


(02) (०३) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना अं वका कोशल्यवृध्दी या विशेष प्रकल्पाअं 
लाभार्थ्याना अर्थसहाय्य केंद्र हिस्सा ६० टक्के (२५०१५१९१०१) 


(02) (०४) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना अं वका कोशल्यवृध्दी या विशेष प्रकल्पाअं 


लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा ४०%) (२५०१११९) 


(०९) (02) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना अं थैसहाय्य (राज्य हिस्सा ४०%) (२५०१५७५०९३) 


(०१९) (०५) म Pa सशक्तीकरण परियोजनेअं भाथ्य थैसहाय्य (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२५०१५९१९२८) 


२५०५, ग्रामीण रोजगार 


६० इतर कार्यक्रम 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(0%) (०४) प्रधानमंत्री आवास य मण केंद्र हिस्सा ६० टक्के (२५०५५१०२) 


(०१) (०५) प्रधानमंत्री आवास य मण राज्य हिस्सा ४०टक्के (२५०५५११९१९) 


(0) (०६) पं याळ उपाध्याय घरकूल योजने्का मीन खरेदी करण्यासाठी सहाय्य (२५०५/१२९) 


1 गृहनिर्माण 11. 
एन-३ 
२२९६, गृहनिर्माण 
८०, सर्वसाधारण 
७८९ अनुसूचित जातीं उपय 
(०१) अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(0%) (0%) झोपडपट्टी-स्वच्छता कामे- झोपडपट्टी क्षेत्रात राहणाऱ्या अनुसूचित जातींना नागरी सुविधा पुरविणे 
(२२१६३१६१९) 


(०९) (०२) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी नवीकरण अभियान- एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम 
(राज्य हिस्सा 20%) (२२१६३१७९) 


द्योग ऊर्जा वब कामगार 
एन-३ 
२८०९१, a 
०५ पारेषण व वितरण 
७८९ अनुसूचित जातीं उपय 
(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०९) (02) उच्च दाब वितरण प्रणालीद्वारे कषिपंपाचे उजीकरण (२८०१५६५२) 


(0%) (०२) कृषीपंप ग्राहकांना वीज दरात सवळत (२८०१५६६९१) 


(02) (०३) यंत्रमाग ग्राहकांना वीज दरात सवळत (२८०१५६७९) 


(0%) (०४) वस्त्रोद्योग ग्राहकांना वीज दरात सवळत (२८०१५६८८) 


(०१९) (०५) औद्योगिक ग्राहकांना बीज दरात सवलत (२८०१५६९७) 


२८१०, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा 


(०७. 1111111111 ° 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०१) (०१) मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप य (26200882) 


२८५२, TE 


८०, सर्वसाधारण 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(02) (०१) अनुस या उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर प्रोत्साहन योजना (२८५२/०३१) 


२८५९, ग्रामोद्योग व लघु उद्य 


(०७०. 1111111111 ०६ 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत योजना 


(02) (०३) मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सीएमईजीपी (२८५१ ६६९२) 


अन्न व नागरी पुरवठा 


एन-३ 


२४०८, अन्न, साठवण व वखार 


०१९ अन्न 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०९) (0%) केंद्रिय अन्नपूर्णा योजनेसाठी अर्थसहाय्य (२४०८०७९९) 


कृषि व पदुम 


एन-३ 


२४०१, पोक संव 


शिश ०६ 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(0%) अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०९) (०१) कषी उन्नती य कात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (केंद्र हिस्सा ६०%)(२४०१३०८९) 


(02) (02) कृषी उन्नती योजना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (राज्य हिस्सा ४०%)(२४०१ ०९९) 


(०९) (०३) कृषी उन्नती य॒ ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अन्नधान्य पिके केंद्र हिस्सा ६० eae 
(२४०१ Bok) 


(०१) (०४) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२४०१ BLY) 


(0%) (०५) कषी उन्नती य ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान ऊस (केंद्र हिस्सा ६०%)(२४०१ 3९२३) 


(0%) (०६) कृषी उन्नती य ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान ऊस (राज्य हिस्सा ४०%)(२४०१ BB) 


(०९) (०७) कृषी उन्नती य ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कापूस (केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१९३१९४१) 


(0%) (०८) कृषी उन्नती य ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कापूस (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०११५२) 


(०१) (०९) कृषी उन्नती य॒ ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियान जिरायती क्षेत्र विकास कार्यक्रम ब हवामानबदल 
शाश्‍वत शेती संनियंत्रण प्रतिमानकरण व जाळे कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ 8९६९) 


(०९) (९०) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियान-जिरायती क्षेत्र विकास कार्यक्रम ब हवामानबदल, 


शाश्‍वत शेती संनियंत्रण, प्रतिमानकरण व जाळे कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४०%)(२४०१ 8३९७९) 


(०१९) (१९) कषी उन्नती य कृषी यांत्रिकोकरण उप अभियान (केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ 5१८८) 


(०१९) (2) कृषी उन्नती योजना कृषी यांत्रिकोकरण उप अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१४३९१९७) 


(०१) (१३) कृषी उन्नती योजना परांपरागत कृषी विकास योजना (केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ BRB) 


(02) (९४) कृषी उन्नती योजना परांपरागत कृषी विकास योजना (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ BR 


(०१) (१५) कषी उन्नती योजना- Wels कषी विकास योजनांतर्गत अर्थसहाय्य (a PAT ६०%) 
(२४०१ 3२२९) 


(०९) (९६) कषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय कषी विकास योजनांतर्गत अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२४०१ 3२३२) 


(०९) (१७) राष्ट्रोय शाश्‍वत शेती अभियान वनशेती उप अभियान (केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१७३२४९१) 


(०१९) (९८) राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियान वनशेती उप अभियान (राज्य हिस्सा ४०%)(२४०१ 3२५९) 


(०९) (९९) कषी उन्नती य बियाणे लागवड उप अभियान (केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ BSC) 


(०१) (२०) कृषी उन्नती य बियाणे लागवड उप-अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ BV) 


(०१) (२९) प्रधानमंत्री कषी सिंचन = प्रति थेंब अधिक पीक (Genta) = (वे AT ६०%) (२४०१ 
४२८६) 


(02) (२२) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्मसिंचन) य॒ (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ 
13२९५) 


(0%) (२३) कृषी उन्नती य कृषी विस्त भयान विस्तार विषयक कामांत सुधारणा करण्याकरिता राज्यांच्या 
विस्तार कार्यक्रमांना सहाय्य उप अभियान (केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१४३०१) 


(0%) (२४) कृषी उन्नती योजना- कृषी विस्तार अभियान- विस्तार विषयक कामांत सुधारणा करण्याकरिता राज्यांच्या 
विस्तार कार्यक्रमांना सहाय्य उप अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१४३३१२) 


(0%) (२५) भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना (२४०१४३२१) 


२४०२, मृद व जलसंधारण 


शिश ° 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(०१) (०१) कृषी उन्नती योजना मृद य पत्रिका (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (२४०२२५५) 


(०१) (०२) कृषी उन्नती योजना मृद य पत्रिका (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (२४०२२६४) 


२४०३, पशुसंवश 


शिश ° 


७८९ अनुसूचित जातीं उपय 


(०१९)अनुसूचित जातीं उपयोजनांतर्गत य 


(0%) (२०) आर्थिकदृष्ट्या महत्वाच्या पशुरोगावर नियंत्रण (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (२४०३॥)७९४) 


(०१) (२९) आर्थिकदृष्ट्या महत्वाच्या पशुरोगावर नियंत्रण (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (२४०३८०२) 


(0%) (०१) Fodder production from non Forest Waste Land Range Land Grass land Non 
Areable Land (Central Share ६०%) (२४०३॥))६०४) 


(02) (०२) वनक्षेत्र नसलेल्या नापिक जमिनी/ गायरान जमीनी/ गवती कुरण क्षेत्र व पडीक जमीनी ६ ae 
उत्पादन करणे (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (2Yo3DE23) 


(०१) (०३) गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांसाठी राष्ट्रीय पशुधन विमा य (वे प्सा ५०टक्के) 
(२४०३॥)६२२) 


(०१)(०४) गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांसाठी weta पशुधन विमा य॒ (राज्य हिस्सा ३० टक्के) 
(२४०३॥)६३९) 


(०१)(०५) राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्ग मीण परसबाग कुक्कुटपालन विकास (द प्सा ६०टक्के) 
(२४०३1॥)६४२) 


(०१)(०६) राष्ट्रीय पशुधन अभियानांत्ग मीण परसबाग कुक्कुटपालन विकास (राज्य हिस्सा ४०टक्के) 
(२४०३1॥)६५१९) 


(०१) (०७) गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्हे वगळून विशेष घटक योजनेअंतर्गत पशुधन विमा योजना (केंद्र हिस्स 
४०टक्के) (२४०३1॥)६६९) 


(०१)(०८) गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्हे वगळून विशेष घटक योजनेअंतर्गत पशुधन विमा योजना (राज्य हिस्स 
३०टक्के) (२४०३॥)६७८) 


(०१)(०९) राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत नाविन्यपूर्ण कुक्कुट उत्पादकता प्रकल्प- मांसळ कुक्कुट पक्षी (केंद्र हिस्स 
६०टक्के) (२४०३॥))६८७) 


(०१) (९०) राष्ट्रोय पशुधन अभियानांतर्गत नाविन्यपूर्ण कुक्कुट उत्पादकता प्रकल्प- मांसळ कुक्कुट पक्षी (राज्य हिस्स 
४०टक्के) (२४०३1॥)६९६) 


(०१)(११९) राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत नाविन्यपूर्ण कुक्कुट उत्पादकता प्रकल्प- लो इनपुट टेक्नोळॉजीचे कुक्कुट ६ 
(केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (२४०३॥)७०२) 


(०१)(९२) राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत नाविन्यपूर्ण कुक्कुट उत्पादकता प्रकल्प- लो इनपुट टेक्नोळॉजीचे कुक्कुट ६ 
(राज्य हिस्सा ४०टक्के) (२४०३1॥)७१९) 


(०१)(१३) वैयक्तिक लाभार्थ्यांना दुधाळ संकरीत गाई आणि म्हशींचे वाटप करणे (२४०३॥])७२२-) 


(०१९) (१४) १००० मांसल कुकक्‍्कुटपक्षी पालनाद्वारे कुक्कुट व्यवसाय सुरु करणे (२४०३॥))७३१) 


(०९) (१५) अंशत: ठाणबंद पध्दतीने लार्भाथींना ९०--९ शेळी गटाचे वाटप (२४०३॥))७४९) 


(०१)(१६) राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत मुरघास बनविणा-या संचांची स्थापना करणे (Go टक्के वे प्सा) 
(२४०३॥])७५८) 


(०१)(१७) राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत विजेवर चाळणा-या चारा कापणी यंत्राचे वितरण (१०० टक्के केंद्र हिस्सा) 
(२४०३1)७६७) 


(०१)(१८) राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत वैरण बियाणांचे प्रापण, संकळन a वितरण (to टक्के वे 
हिस्सा) (२४०३॥)७७६) 


(०१)(१९) राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत वैरण बियाणांचे प्रापण, संकळन व वितरण (vo टक्के राज्य हिस्सा) 
(२४०३॥])७८५) 


२४०५, मत्स्यव्यवसाय 


(02) (०१) नवीन मत्स्यसंवर्धन तळी तयार करणेसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के ) (२४०५७०३३) 


(02) (०२) नवीन मत्स्यसंवर्धन तळी तयार करणेसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्‍के) (२४०५७०४२) 


(02) (०३) मत्स्यबीज निर्मितीसाठी मत्स्यबीज निर्मिती केंद्राची स्थापना करणेसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के ) (२४०५७०५१) 


(०९) (०४) मत्स्यबीज निर्मितीसाठी मत्स्यबीज निर्मिती केंद्राची स्थापना करणेसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्‍के) (२४०५७०६२) 


(02) (०५) मत्स्यसंवर्धन तळी तयार करणेसाठी अर्थसहाय्य (लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन 
अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ SHH) (२४०५७०७१९१) 


(02) (०६) मत्स्यसंवर्धन तळी तयार करणेसाठी अर्थसहाय्य (लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन 


अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) (२४०५७०८९) 


(०१) (०७) संवर्धन तळयामध्ये मत्स्यबोटुकली व खाद्य टाकणेसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के ) (२४०५७०९८) 


(०९) (०८) संवर्धन तळयामध्ये मत्स्यबोटुकली व खाद्य टाकणेसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) (२४०५७१९१०४) 


(०९) (०९) पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करणेसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के ) (२४०५७११३) 


(02) (९०) पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करणेसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभार्थी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) (२४०५७१९१२२) 
(02) (१९) मत्स्यसंवर्धन तळयांचे नुतनीकरण करणेसाठी अर्थसहाय्य 
(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के ) (२४०५७१३१९१) 


(०१९) (22) मत्स्यसंवर्धन तळयांचे नुतनीकरण करणेसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ Tah) (२४०५०५७१४२) 
(०१) (१३) निमखारे पाण्य कोळंबी संवर्धनासाठी निविष्ठ 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के ) (२४०५७१५१) 


((०१) (१४) निमखारे पाण्यातील कोळंबी संवर्धनासाठी निविष्ठ 
(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) (२४०५७१६९) 


(02) (४३) निमखारे पाण्य कोळंबी बीज उत्पादन केंद्राची उभारणीसाठी अर्थसहाय्य 
(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के ) (२४०५७४५४) 


(02) (४४) निमखारे पाण्य कोळंबी बीज उत्पादन केंद्राची उभारणीसाठी अर्थसहाय्य 
(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) (२४०५०५७४६३) 


(०१) (१५) नवीन बोटी ब जाळी खरेदी करणेसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ Tah) (२४०५७१७८) 


(०१) (१६) नवीन बोटी व जाळी खरेदी करणेसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्‍के) (२४०५०५७१८७) 


(02) (१७)लघु मत्स्यखाद्य बनविण्याच्या कारखान्याची स्थापना 
(लाभार्थी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के ) (२४०५०५७१९६) 


(02) (१८) लघु मत्स्यखाद्य बनविण्याच्या कारखान्याची स्थापना 
(लाभार्थी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) (२४०५७२०२) 


(०९) (१९) शिंपले संवर्धनासाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के ) (२४०५७२१९१९) 


(०९) (२०) शिंपले संवर्धनासाठी अर्थसहाय्य 


(लाभार्थी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) (२४०५७२२२) 


(०१) (२१९) खुल्या समुद्रात पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करणेसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ SHH) (२४०५७२३१) 


(0%) (२२) खुल्या समुद्रात पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करणेसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्‍के) (२४०५७२४९) 


(02) (२३) बर्फ साठवणूक पेटी खरेदिसाठी अर्थसहाय्य 
(लाभाथी व अ. जा. महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के ) (२४०५७२५८) 


(०१) (२४) बर्फ साठवणूक पेटी खरेदिसाठी अर्थसहाय्य (लाभार्थी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या 
राज्य हिस्सा २४ टक्के) (२४०५७२६७) 


(०१) (२५) पारंपारिक स्थानिक मच्छीमारांना लाकडी ऐवजी फायबर नौका व शीतपेटया खरेदीस अर्थसहाय्य 


(लाभार्थी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के ) (२४०५७२७६) 


(०१) (२६) पारंपारिक स्थानिक मच्छीमारांना लाकडी ऐवजी फायबर नौका व शीतपेटया खरेदीस अर्थसहाय्य 


( लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्‍के) (२४०५०५७२८५) 


(०१) (२७) मासेमारी नंतर प्रक्रियेतील पायाभूत सुविधांचा विकास - बर्फ कारखाना व १ 
(लाभार्थी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्‍के ) (२४०५७२९४) 


(०१) (२८) मासेमारी नंतर प्रक्रियेतील पायाभूत सुविधांचा विकास - बर्फ कारखाना व १ 
(लाभार्थी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) (२४०५७३०२) 


(०९) (२९)कार्यरत बर्फ कारखाने व १ नुतनीकरणसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के ) (२४०५७३१९) 


(02) (३०) कार्यरत बर्फ कारखाने व १ नुतनीकरणासाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) (२४०५७३२९) 


(02) (३९) इंन्सुलेटेड ट्रक खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था)(शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) (२४०५७३३८) 


(0%) (३२) इंन्सुलेटेड ट्रक खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) (२४०५ ७३४७) 


(०१) (३३) ऑटो रिक्षासह शीतपेटी खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 
(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था)(शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) (२४०५ ७३५६) 


(०९) (३४) ऑटो रिक्षासह शीतपेटी खरेदीसाठी अथेसहाय्य 


(लाभार्थी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) (२४०५ ७३६५) 


(०९) (३५) मोटरसायकलसह शितपेटी खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था)(शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) (२४०५७३७४) 


(०९) (३६) मोटरसायकलसह शितपेटी खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्‍के) (२४०५०५७३८३) 


(02) (३७) फिरते मत्स्य विक्री केंद्र खरेदीसाठी अर्थसहाय्य (लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन 
अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के ) (२४०५ ७३९२) 


(02) (३८) फिरते मत्स्य विक्री केंद्र खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभार्थी व महिलांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ SHH ) (२४०५ ७४०९) 


(02) (३९) बर्फ कारखाना प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य 
(लाभार्थी व महिलांच्या सहकारी संस्था)(शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ SHH) (२४००५७४९१८) 


(०१) (४०) बर्फ कारखाना प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य (लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या 


राज्य हिस्सा २४ टक्के) (२४०५ ७४२७) 


(०९) (४९) मासळी वाहतुकीसाठी वाहन खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था)(शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) (२४०५ ७४३६) 


(०१) (४२) मासळी वाहतुकीसाठी वाहन खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 


(लाभाथी व महिलांच्या सहकारी संस्था) ( शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्‍के) (२४०५ ७४४५) 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 


एन-३ 


२२३०, कामगार व सेवायो 


(० a ०२) उपजिविकेसाठी कौशल्य संपादन व ज्ञान जागरुकता अभियान-संकल्प (६०% केंद्र हिस्सा) 
(कार्यक्रम)(२२३०५ ४९१४) 


(०१९)(०३) उपजिविकेसाठी कौशल्य संपादन व ज्ञान जागरुकता अभियान-संकल्प (४०% राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) 
(२२३० ABR) 


